मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत “इयत्ता ८ वी ते १२ वी 
पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या व झाळेपासून ५ कि.मी. 
अंतरापर्यंत राहणाऱ्या गरजू मुलींना सायकलींचे वाटप 
करणे” या योजनेअंतर्गत सायकली खरेदीसाठी देण्यात 
येणा-या रकमेत वाढ करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.:- माविका -२०१२/ प्र.क्र. ९९/ का.१४१८ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- २३ मार्च, २०१८ 


वाचा -१) नियोजन विभाग,शासन निर्णय, क्र. ममावि-२०१०/प्र.क्र.८१/का.१४१८,दि.१९जुले,२०११. 
२) नियोजन विभाग,शासन निर्णय, क्र. माविका-२०१२/प्र.क्र.६९/का.१४१८,दि.१२ जुले, २०१२. 
३) नियोजन विभाग,झ्ञासन पत्र, क्र. माविका -२०१२/ प्र.क्र. ९९/ का.१४१८, दि. 3 डिसेंबर २०१३. 


प्रस्तावना :- 


मानव विकास कार्यक्रम राज्यातील २३ जिल्ह्यांतील (नवनिर्मित पाळघरसह) १२५ अतिमागास 
तालुक्यांत राबविण्याबाबत संदर्भ क्र.१) येथील शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. त्यानुसार मानव विकास 
कार्यक्रमातील विविध योजनांमध्ये “इयत्ता ८ वी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या व शाळेपासून ५ कि.मी. 
अंतरापर्यंत राहणाऱ्या गरजू मुलींना सायकलींचे वाटप करणे” ही योजना राबविण्यास नियोजन विभाग, शासन 
निर्णय, क्र. माविका २०१२/प्र.क्र. ६९/का. १४१८, दि. १२ जुले, २०१२ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत संदर्भ क्र.२)येथील शासन निर्णयान्वये सुरू करण्यात आलेल्या “इयत्ता 
८ वी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या व शाळेपासून ५ कि.मी. अंतरापर्यंत राहणाऱ्या गरजू मुलींना 
सायकलींचे वाटप करणे” या योजनेअंतर्गत लाभार्थी मुलींना सायकल खरेदी करण्यासाठी रु.३०००/- (रुपये 
तीन हजार फक्त) इतकी रक्‍कम लाभधारक मुलीच्या खात्यात थेट जमा करण्याबाबत (Direct Benefit 
Transfer) उपरोक्त संदर्भ क्र.३) येथील पत्रान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

३. मानव विकास कार्यक्रमाच्या राज्यस्तरीय समितीच्या दि. १२ जुले, २०१७ रोजी झालेल्या बेठकीत 
“इयत्ता ८ वी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या व शाळेपासून ५ कि.मी. अंतरापर्यंत राहणाऱ्या गरजू मुलींना 
सायकलींचे वाटप करणे” या योजनेअंतर्गत लाभधारक मुलींना सायकल खरेदीसाठी देण्यात येत असलेल्या 
रकमेत वाढ करुन रु.३५००/-(रुपये तीन हजार पाचशे फक्त) इतकी करणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 
सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने सध्या प्रती लाभधारक मुलींना अनुज्ञेय असलेली रु.३०००/- (रुपये तीन हजार 
HE) रकमेत वाढ करुन रु.३५००/-(रुपये तीन हजार Waal फक्त) करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यास अनुसरून शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका -२०१२/ प्र.क्र. ९९/ का.१४१८ 


शासन निर्णय:- 

मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत उपरोक्त संदर्भ H.2 येथील शासन निर्णयान्वये सुरू करण्यात आलेल्या 
“इयत्ता ८ वी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या व शाळेपासून ५ कि.मी. अंतरापर्यंत राहणाऱ्या गरजू मुलींना 
सायकलींचे वाटप करणे” या योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून इयत्ता ८ वी ते १२ वी पर्यंत 
शिक्षण घेत असलेल्या व शाळेपासून ५ कि.मी. (० ते ५ कि.मी.) अंतराच्या आत राहणाऱ्या लाभधारक मुलींना 
सायकल खरेदी करण्यासाठी संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये देण्यात येणा-या रकमेत वाढ करुन रु.३५००/- (रुपये 
तीन हजार Wael फक्त) इतकी करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. मानव विकास कार्यक्रम अंतर्गत “इयत्ता ८ वी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या व शाळेपासून ५ 
कि.मी. अंतरापर्यंत राहणाऱ्या गरजू मुलींना सायकलींचे वाटप करणे” या योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षापासून निवड करण्यात येणा-या लाभधारक मुलींना सायकल खरेदीसाठी रू.२०००/- (रुपये दोन 
हजार फक्त) आगाऊ रक्कम देण्यात यावी व लाभार्थी मुलींनी सायकल खरेदीची पावती व इतर कागदपत्रे 
सादर केल्यानंतर त्यांना उर्वरित रु.१५००/- (रु. एक हजार पाचशे फक्त) रक्‍कम अदा करण्यात यावी. 
३. मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत “इयत्ता ८ वी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या व झाळेपासून ५ 
कि.मी. अंतरापर्यंत राहणाऱ्या गरजू मुलींना सायकलींचे वाटप करणे” या योजनेसाठी लाभधारक मुलीची 
निवड करणे व त्यांना सायकल खरेदीकरिता एकूण रु.३५००/- चा लाभ देणे तसेच याकरिता अटी व शर्ती 
नियोजन विभागाचे संदर्भ क्र.३) येथील दि.३ डिसेंबर,२०१३ च्या शासन पत्राप्रमाणे राहतील. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेताक २०१८०३२३१७३५२३१५१६ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ली जं Digitally signed by Vijesing Fattesing Vasave 
V 1] e ५ | n g DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a7de9682e22326e67a2c7e4125e658721c298e3 
5048adffdff595b37a1b194aa, cn=Vijesing Fattesing 


Fattesing Vasave >: 


(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 

२. मा.मंत्री(वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई-४०० ०३२. 

३. मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 

४. मा.विरोधी पक्ष नेते,विधान सभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर, 
महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर, 


on SG O&M 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका -2092/ प्र.क्र. ९९/ का.१४१८ 


१०. शासनाचे मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 

११. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्राळय,मुंबई-४०० ०३२. 
१२. आयुक्‍त ,मानव विकास आयुक्‍तालय,बाबा पेट्रोळपंपजवळ,अदालत रोड, औरंगाबाद 
१३. विभागीय आयुक्‍त , (संबधित) 

१४. जिल्हाधिकारी , (संबधित) 

१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (संबधित) 

१६. संचाळक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 

१८. उपायुक्त, नियोजन, विभागीय आयुक्त कार्यालय,(संबधित) 

१९. जिल्हा नियोजन अधिकारी ,(संबधित) 

२०. जिल्हा कोषागार अधिकारी (संबधित) 

२१. नियोजन विभागातील सर्व सह सचिव/ उप सचिव 

२२. निवड नस्ती (का.१४१८), नियोजन विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


